वाचा- 
१) 
२) 
३) 
8) 
4) 
&) 

प्रस्तावना :- 


शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य, कडधान्य, 
किराणा माल व इतर वस्तुंचा पुरवठा करणे तसेच 
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या 
वस्तूसाठी निधी बँक खात्यात देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० डिसेंबर, २०२० 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. शाआझ्ाा-२०१३/प्र.क्र.३४८/का-१३, 
दिनांक १६.०९.२०१३. 

शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्र.भांखसं२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- ॥/उद्योग- ४, 
दिनांक १.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का-१४१७, दि.५.१२.२०१६ 
शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआजा-२०१७/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक २९.०४..२०१७. 

शासन निर्णय आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआजा-२०१७/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक २.५.२०१७. 

शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआडा-२०१५/प्र.क्र.३४१(भाग-१)/का-१३, 
दिनांक १५.०६.२०१७. 


राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय आश्रमशाळांसाठी व त्यामधील 


विद्यार्थ्यासाठी विविध वस्तू/साहित्य खरेदीसाठी संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विविध स्तरावर 


वित्तीय अधिकार निश्चित केलेले आहेत, सदर वित्तीय अधिकार यापुढेही चाळू राहतील. उद्योग,उर्जा व 


कामगार विभागाने संदर्भाधीन क्र. २ येथील त्यांचे दि.१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित 
खरेदी धोरण निश्चित केले आहे. शासनाद्वारे थेट लाभ हस्तांतर प्रक्रियेवर भर देण्याच्या धोरणास 


अनुसरुन नियोजन विभागाने संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दि. ५.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये त्यामध्ये 


नमूद केलेल्या वस्तूंची खरेदी करुन पुरवठा न करता थेट निधी लाभार्थ्यांना देण्याचे धोरण निश्चित केले 


आहे. त्यास अनुसरुन विभागाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थाना काही वस्तू थेट निधी बँक खात्यात देण्याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


निर्णय संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये घेतला होता. शासकीय आश्रमशाळांना अन्नधान्य, 
कडधान्य, इतर किराणा माल व अन्य वस्तूंचा पुरवठा तसेच विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक साहित्य, 
गणवेश व इतर वस्तूंचा पुरवठा करण्यासंदर्भात आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ५ 
येथिल शासन निर्णयान्वये खरेदी धोरण निश्चित केळे होते. आदिवासी विकास विभागातंर्गत विविध 
योजनातंर्गत करण्यात येणाऱ्या खरेदीसंदर्भात सुसुत्रता राहण्यासाठी राज्यस्तरावर सुकाणू समिती 
स्थापन करण्याची आवश्‍यकता विचारात घेऊन आदिवासी विकास विभागाचे संदर्भाधीन क्र३, ४व ५ 
येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करुन सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 


शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना यापुढे शासनामार्फत खालील वस्तू खरेदी करून 
उपलब्ध करून न देता त्याऐवजी थेट अनुदान विद्यार्थी/पालक यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये 
जमा करण्यात येईल. त्याअनुषंगाने सर्व विद्यार्थ्याचे/पालकांचे बँक खाते उघडून त्यास आधार क्रमांक 
संलग्न करण्यात यावा. 


अ.क्र. थेट लाभ द्यावयाच्या वस्तू लाभ हस्तांतर पध्दत 


१) रेनकोट/छत्री, २) नाईट ड्रेस, ३)वुलन स्वेटर(तीन वर्षातून 
एकदा) ४अंडर ग्रारमेंट 4) सॅण्डल /स्लिपर/बूट व 


सदर वस्तूंची रक्कम 
विद्यार्थ्याच्या/पालकांच्या 


पायमोजे, ६) कंगवा ७ नेल कटर ८) आंघोळीचा साबण, ८) 


खात्यात आधार Wei बॅक 


कपडे धुण्याचा साबण/ डिटर्जन्ट पावडर, ९) खोबरेल तेल, 
qo) टुथेपेस्ट व cyst ,११) सॅनेटरी नॅपकीन, १२) 


खात्यात थेट जमा करण्यात 
यावी. सदर वस्तूंची खरेदी 


मुलीसांठी रिबन १३) टॉवेल. १३) शासकीय आश्रमशाळेतील 


विद्यार्थ्यांने केल्याची खात्री 


विद्यार्थांना अभ्यासक्रमावर आधारीत सर्व प्रकारचे 


शाळास्तरावरीळल शिक्षक/ 


शालेय साहत्य, शालेय स्टेशनरी व लेखन सामुग्री, सराव 


मुख्याध्यापक/अधिक्षक यांचे 


प्रश्नसंच,१४) गणवेशा,१५) पी.टी. ड्रेस,१६) पी.टी. शुज व 
सॉक्स 


मार्फत करण्यात येईल. 


2. 


शासकीय आश्रमशाळा व वसतीगृहांसाठी खालील वस्तूंची खरेदी तक्त्यात नमुद समितीने 


विहीत पध्दतीने करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


अ.क्र खरेदी करावयाच्या वस्तू खरेदी समिती खरेदीची पध्दत 

| . । शासकीय आश्रमशाळा आयुक्त,आदिवासी | सदर वस्तूंची खरेदी 
१) अन्नधान्य,कडधान्य,इतर किराणा ae व | विकास यांच्या | उद्योग विभागाच्या 
मसाले २) दुध ३) आश्रमशाळांसाठी बेंचेस व | अध्यक्षतेखाली खरेदी संदर्भातील 
फर्नीचर (लोखंडी पलंग, खुर्ची, cao, डायनिंग | खरेदी समिती ।मार्गदर्शक सूचना व 
Cds, Hue, प्रयोग शाळा, संगणक कक्ष, | समिती क्र.(१) याबाबतच्या 
बहुउद्देशीय हॉल व ग्रथांळय फर्निचर इ.) आदेझातील 
४) ग्रंथालय व स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी उपयुक्‍त तरतुदीनुसार करावी. 


पुस्तके.५) धान्य साठविण्यासाठी, 
स्वयंपाकासाठी, विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी 
आवर्यक असणारी सर्व प्रकारची भांडी. 

६) आंथरुण, पांघरुण (सतरंजी, चादर, गादी, 
वुलन ब्लॅंकेट, बेडशिट, उशि, उशि कव्हर, 
इत्यादी. ७१.0. प्लॅट /वॉटर फिल्टर बसविणे, 
८) सर्व प्रकारचे मैदानी खेळ साहित्य व 
कवायती साहित्य.९) अभ्यासक्रमावर आधारीत 
आवश्‍यक असणारे सर्व प्रकारचे विज्ञान 
साहित्य.१०)सी. सी. टि.व्ही. कॅमेरे व यंत्रणा 
११ईनव्हर्टर१६) मच्छरदाणी. १७) इन्सिनिरेटर 


शासकीय वसतीगृह 

१) वसतीगृहासाठी आवश्‍यक फर्निचर तसेच 
संगणक कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल व ग्रथांलय 
फर्निचर इ. २) ग्रंथालय व स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी 
उपयुक्त पुस्तके. ३) आंथरुण, पांघरुण 
(सतरंजी, चादर, गादी, वुलन ब्लॅंकेट, बेडशिट, 
उशि, उशि कव्हर, इत्यादी. ४ RO. प्लॅट 
/वॉटर फिल्टर बसविणे ५) सर्व प्रकारचे मैदानी 
खेळ साहित्य व कवायती साहित्य, ६) सी. सी. 
टि.व्ही. कॅमेरे व यंत्रणा,ईनव्हर्टर 


शासकीय आश्रमशाळा 

q) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थांना 
शालेय अभ्यासक्रमावर आधारित सर्व प्रकारची 
पाठ्यपुस्तके व संदर्भ पुस्तके 


प्रकल्प अधिकारी 
यांच्या 
अध्यक्षतेखाली 
समिती 


सदर वस्तूंची खरेदी 
उद्योग विभागाच्या 
खरेदी संदर्भातील 
मार्गदर्शक सूचना व 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


2) शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थांसाठी | समिती क्र.(२) याबाबतच्या 
भाजीपाला,मटन, चिकन fat. आदेशातील 
३) शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थांसाठी अंडी तरतुदीनुसार करावी. 
व केळी. ४) संगणक fed व अनुषांगिक 
साहित्य. ५) आश्रमशाळेचे पेस्ट कंट्रोल 
शासकीय वसतीगृहे 
१)प्रकल्पातील सर्व शासकीय वसतीगृहासाठी 
भोजन ठेके 
२) वसतीगृहाचे पेस्ट कंट्रोल 
शासकीय आश्रमशाळा मुख्याध्यापक सदर वस्तूंची खरेदी 
१) केस कर्तन 2) दळण ३) सरपण ४) खड, फळे, | यांच्या अध्यक्षते उद्योग विभागाच्या 
नकाडो, हजेरी पुस्तक, विविध नोंदवहया इ., 4) | खाळील समिती | खरेदी संदर्भातील 
आगपेटया ६) विजेचे बल्ब व ट्यूब, ७ कंदिल व | समिती क्र.(३अ) मार्गदर्शक सूचना व 
कंदिलाच्या काचा, ८) नायळॉन दोरी, ९) याबाबतच्या 
आश्रमशाळा /वसतीगृह स्तरावरील जडसंग्रहात आदेशातील 
समाविष्ठ असणा-या साहित्याची किरकोळ तरतुदीनुसार करावी. 
दुरुस्ती, १०) झाडू, खराटे, ११) स्वयंपाकासाठी 
गॅस, १२) बल्ब, १३) मेणबत्त्या, १४) कच-याच्या 
टोपल्या. १५) डस्टबीन १६) विज नसलेल्या 
ठिकाणी सौर कंदील १७) टी.व्ही.,केबल /डिश 
ARM व शुल्क.१८) जनरेटरसाठीचा इंधन 
खर्च, १९) टॉयळेट व वॉशबेरिनच्या ठिकाणी 
साबण २०) भांडी धुण्याचा साबण. २१) टॉयलेट 
बाथरुम स्वच्छ करण्यासाठी आवश्यक डिर्टजन्ट 
२२) बाथरूमसाठी मग,बादली २२) आरसा 23) 
घडयाळ २४) ग्रथांलयासाठी वर्तमानपत्रे व 
साप्ताहिक 
शासकीय वसतीगृह शासकीय सदर वस्तूंची खरेदी 
१) ग्रथांलयासाठी वर्तमानपत्रे वसतीगृहाचे उद्योग विभागाच्या 
2) कचऱ्याच्या टोपल्या(डस्टबीन) गृहपाल यांच्या खरेदी संदर्भातील 
३) पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी अध्यक्षतेखालील मार्गदर्शक सूचना व 
8) बादली,५) मग 8६) पेला ७ ग्लास, ८) | समिती याबाबतच्या 
तिपाई ९ आरसा १० घडयाळ ११) | समिती क्र.(३ब) आदेझातील 
टी.व्ही. व केबल शुल्क. तरतुदीनुसार करावी 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


वरील तक्त्यामध्ये नमुद केलेल्या समित्यांची रचना खालीलप्रमाणे राहील: 


समिती क्र.(१) 

१) आयुक्‍्त,आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक ढे अध्यक्ष 

२) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे व नाशिक र सदस्य 

३) उद्योग सहसंचालक(विभागीय कार्यालय)/ प्रतिनिधी भ सदस्य 

x) विभागीय अधिकारी(लेखा व कोषागारे)/ प्रतिनिधी ; सदस्य 

५) सह आयुक्‍्त(शिक्षण), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक | सदस्य 

६) उपायुक्त(वित्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. | सदस्य-सचिव 
समिती क्र.(२) 

१) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प : अध्यक्ष 

२) लेखाव कोषागारे या कार्यालयाचा गट-ब दर्जाचा अधिकारी/ प्रतिनिधी: सदस्य 

३) सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी(पुरवठा/लेखा), ए.आ.वि. प्रकल्प कार्यालय : सदस्य 

४) वरिष्ठ मुख्याध्यापक, शासकीय आश्रमशाळा : सदस्य 

५) वरिष्ठ Tea ANH वसतीगृह : सदस्य 

६) लेखाधिकारी/सहाय्यक लेखाधिकारी, ए.आ.वि. प्रकल्प कार्यालय : सदस्यसचिव 


समिती क्र. (३) (अ) शासकीय आश्रमशाळा 


१) मुख्याध्यापक र अध्यक्ष 
२) प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी ठ सदस्य 
३) अधिक्षक(पुरुष) र सदस्य 
४) शाळाव्यवस्थापन समितीचे एक सदस्य. र सदस्य 
५) वरीष्ठ शिक्षक/वरीष्ठ शिक्षिका(माध्यामिक) र सदस्य 
६) वरीष्ठ वर्गातील एक विद्यार्थीनी, : सदस्य 
७ वरीष्ठ वर्गातील एक विद्यार्थी न सदस्य 
८) अधीक्षिका(स््री) : सदस्य-सचिव 


टिप :- ज्या आश्रमशाळेच्या ठिकाणी प्राथमिक मुख्याध्यापक व माध्यमिक मुख्याध्यापक ही दोन्हीही पदे 
मंजुर असतील, त्या ठिकाणी प्राथमिक मुख्याध्यापक हे समितीचे सदस्य म्हणून काम बघतील. 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


समिती क्र.(३)(ब) शासकीय वसतीगृह 


१. गृहप्रमुख/गृहपाल म अध्यक्ष 

२. प्रकल्प अधिकारी कार्यालयातील प्रतिनिधी न सदस्य 

३. वरीष्ठ वर्गातील एक विद्यार्थीनी न सदस्य 

४. वरीष्ठ एक विद्यार्थी ० सदस्य 

५. उपलेखापाल/वरीष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक : सदस्य सचिव 


टिप:- ज्या वसतिगृहाच्या ठिकाणी गृहप्रमुख हे पद मंजूर असेल, त्या ठिकाणी गृहपाल हे समितीचे 
सदस्य म्हणून काम बघतील. ज्या वसतीगृहाच्या ठिकाणी उपलेखापाल हे पद मंजूर नसेल, त्या 
ठिकाणी वरीष्ठ लिपिक हे समितीचे सदस्य म्हणून काम बघतील. 


सुकाणू समिती 

४. आदिवासी विकास विभागातंर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध योजनातंर्गतच्या खरेदीबाबत धोरणात्मक 
निर्णय घेणे, रु. १.०० कोटी पेक्षा अधिक रकमेच्या निविदेच्या अटी शार्ती निश्चित करणे, त्या प्रस्तावास 
व निविदेस मान्यता देणेसाठी शासनास शिफारस करणे, खरेदीबाबत सनियत्रंण करणे,इत्यादीसाठी 
खालीलप्रमाणे सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. ज्या ज्या कार्यालयाची खरेदी असेल 
त्याप्रमाणे आयुक्‍त, आदिवासी विकास/आयुक्‍त,आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था/व्यवस्थापकीय 
संचालक आदिवासी विकास महामंडळ हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. अन्य बाबतीत ते सदस्य 
म्हणून समितीमध्ये राहतील. प्रकल्प अधिकारी स्तरावरील खरेदी असल्यास संबंधित प्रकल्प अधिकारी 
सदस्य सचिव राहतील. सुकाणू समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील. 


१) सचिव/प्रधान सचिव,आदिवासी विकास विभाग : अध्यक्ष 
२) आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक : सदस्य 
३) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, म.रा. पुणे ठे सदस्य 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी - 

विकास महामंडळ, मर्या. नाशिक : सदस्य 
५) सह/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग. : सदस्य 
६) लेखा व कोषागारे संचाळनाळयातील वर्ग १/वर्ग २ दर्जाचा अधिकारी : Fara 
७ उद्योग सहसंचालक (भांडार खरेदी)/उद्योग संचाळनालयाचा प्रतिनिधी : निमंत्रित 
८) तांत्रिक तज्ञ आवश्‍यकता असल्यास | निमंत्रित 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


५. विद्यार्थ्यांस वस्तुंऐवजी थेट लाभ देतांना अनुसरावयाची कार्यपद्धती- 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी वर्गनिहाय विद्यार्थ्यांनी खरेदी 
करावयाच्या वस्तूंचे परिमाण व संख्या (Specification and Number) निश्चित करुन वस्तूनिहाय 
खरेदी किंमत निश्चित करतील. खरेदी किंमत निश्चित करतांना त्या वस्तूच्या निश्चित परिमाणानुसार 
बाजारात उपलब्ध असलेल्या ISS वस्तुच्या किरकोळ विक्री किंमतीचा(॥॥३>) आधार घेऊन त्यानुसार 
वस्तुची किंमत निश्चित करावी. विद्यार्थ्यांना देय रक्‍कम दि.१ जुन ते १० जुन दरम्यान 
विद्यार्थ्या/पालकांच्या खात्यात रक्‍कम जमा करण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी उन्हाळयाच्या 
सुटीवर जाताना विद्यार्थ्यांना वर्ग निहाय कोणत्या वस्तूंसाठी रक्‍कम मिळाली आहे त्यावस्तूंचे परिमाण 
व संख्या यांची यादी विद्यार्थी व पालकांना मुख्याध्यापकाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच 
शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी परिमाणा प्रमाणे वस्तुची खरेदी केली आहे किंवा कसे याची खात्री 
शाळास्तरावरील शिक्षक/ मुख्याध्यापक/अधिक्षक यांचे मार्फत करण्यात येईल. 


६. खरेदी संदर्भात सर्वसाधारण सुचना 

६.१ विविध साहित्य व वस्तूंची खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १.१२.२०१६ च्या 
शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. खरेदी संदर्भात उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश लागू राहतील. 

६.२ प्रकल्प अधिकारी स्तरावरून करावयाच्या खरेदीसाठी काढावयाच्या निविदेमधिल अटी/शर्थी व 
स्पेशिफीकेडान्स समान राहण्यासाठी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी अटी/हर्थी व 
स्पेशिफीकेशन्स निश्चित करून द्याव्यात. तसेच आश्रमशाळा स्तरावरील खरेदीमध्ये समानता 
राहण्यासाठी संबंधीत प्रकल्प अधिका-यांनी अटी/शार्थी व स्पेशिफीकेडञान्स निश्चित करून द्याव्यात. 

६.३ निविदा अंतिम करण्यापुर्वी निविदा पुर्व (Pre bid) बैठक घेण्यात यावी, जेणेकरून 
निविदाधारकांच्या निविदेसंदर्भातील अडचणी वेळीच निदर्शनास येवून त्याची त्वरीत सोडवणूक करता 
येईल. 

६.४ शासनाने विहीत करून दिलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे निविदा मागविण्याची कार्यवाही करावी. 
विद्यार्थाना वस्तू/सुविधा वेळेवर न मिळाल्यास संबंधीतास जबाबदार धरण्यात येईल. 

६.५ वित्त विभागाने खरेदीच्या संदर्भात वेळोवेळी लागू केलेले निर्बंध लागू राहतील. 

७. अन्नधान्य, कडधान्य व इतर किराणा माल. 

७.१ आयुक्‍्त,आदिवासी विकास यांचे अध्यक्षतेखालील समिती क्रमांक १ ने शासकीय 
आश्रमशाळांना पुरवठा करावयाच्या अन्नधान्य,कडधान्य व इतर किराणा माल याचा दर्जा ठरवावा व 
तितक्या मालाची ई निविदा मागवून खरेदी बाबतची कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


७.२ खरेदी केलेल्या अन्नधान्याचा पुरवठा पुरवठादाराने प्रत्येक महिन्याला शाळा स्तरावर 
करावा. मुख्याध्यापक व अधिक्षक यांनी दिलेल पोहच पावतीसह देयके प्राप्त झाल्यानंतर त्यासाठी 
एकूण रकमेच्या ९० टक्के रक्‍कम आयुक्‍त यांनी संबंधित पुरवठादारास अदा करावीत. उर्वरीत १० 
टक्के रकमेचे प्रदान तपासणी/प्रयोगशाळा तपासणी अहवाल योग्य असल्याचे प्राप्त झाल्यानंतर 
करण्यात यावे. 


८. अंडी,केळी,दुध/नाचणी/इतर फळे यांचा पुरवठा 

८.१ शासकीय आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रत्येक दिवशी एक अंडे, एक केळी व २५० मि.लि.दूध 
याचा पुरवठा करावा. सदर वस्तुंचा दरररोज पुरवठा होतो किंवा कसे, याची खात्री होण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी व खात्री झालीनंतरच देयके अदा करण्यात यावीत. 


८.२ संबधित अधिकाऱ्यांनी नियमित मासिक भेटीच्या वेळी जेवण, नाइता, अल्पोहार,अंडी, केळी 
दररोज मुलांना देण्यात येत असल्याबाबतची खातरजमा करावी व त्याबाबतची नोंद भेट दिल्याच्या 
तारखेस आपल्या सहीनिश्ी आवश्‍यक त्या रजिस्टर मध्ये करावी. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी भेटी दरम्यान 
पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वस्तू/खादयपदार्थांबाबत आश्रमशाळेतील मुलांकडे त्यांना विश्वासात घेऊन 
खाजगीरित्या विचारणा करावी. पुरवठा किंवा गुणवत्तेबाबत काही तक्रार असल्यास त्याची तातडीने 
दखल घेऊन कारवाई करावी. 


८.३ संबंधित प्रकल्प अधिकारी व अपर आयुक्त यांनी त्यांच्या नियमित भेटीव्यतिरिकक्‍्त इतर 
दिवशीही अचानक भेटी देऊन विदयार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू / पदार्थांची तपासणी करावी. 
सदर वस्तू/पदार्थाच्या गुणवत्तेबाबत काही कमतरता आढळून आल्यास त्याबाबत संबंधितांवर आवश्‍यक 
ती कार्यवाही करावी. 


८.४ शासकीय आश्रमशाळांतील विद्यार्थाना शालेय अभ्यासक्रमावर आधारीत सर्व प्रकारची 
पाठ्यपुस्तके , सर्व शिक्षा अभियान योजनेतंर्गत प्राप्त होणारी पाठयपुस्ते वगळता इतर वर्गासाठी 
आवश्‍यक असणारी पाठ्यपुस्तकांची आगाऊ मागणी प्रकल्प अधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्य 
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाच्या जवळच्या आगाराकडे नोंदवून विहित मुदतीत खरेदी करावी. 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


९. भाजीपाला व मटण / चिकन / hart इ. पुरवठयाबाबत. 

शैक्षणिक वर्षातील प्रत्येक सत्रासाठी शासकीय आश्रमशाळांना लागणारा भाजीपाला, कांदे, 
बटाटे, मटण / चिकन / फिडा इ. साठी ई-निविदा मागवून प्रकल्प अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील 
समितीमार्फत विहित कार्यपध्दतीनुसार खरेदी करावी. 
१०. इंधन पुरवठ्याबाबत. 
१०.१ राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांना ज्या ठिकाणी अद्याप गॅस पुरवठा झालेला नसेल, तेथे 
प्रकल्प अधिका-यांनी संबंधित अपर आयुक्तांच्या मान्यतेने एका महिन्याच्या आत गॅस पुरवठा करण्याची 
व्यवस्था करावी. गॅस पुरवठा नियमित होऊ शकत नसेल तर, अधिक्षक यांनी सरपणाची वनविभाग 
किंवा वनविकास महामंडळाच्या आगारातून त्यांच्याकडे लेखी संपर्क साधून आगाऊ मागणी नोंदवून 
प्राधान्याने खरेदी करावी. तसेच सरपणाची खरेदी आकारमानाऐवजी वजनावर करण्यात यावी. 
खरेदीच्या वेळेस अधिक्षक यांनी लिलावात भाग घेऊ नये. महामंडळाने ठरविलेल्या हातच्या किंमतीस 
सरपन पुरवण्याची विनंती करावी. 
१०.२ सरपन किंवा गॅस सिलींडर यांच्या वाहतुकीसाठी संपूर्ण वर्षासाठी ठेकेदार व वाहतुकीचे दर 
प्रत्येक वर्षी मुख्याघ्यापक यांचे अध्यक्षतेखाळीळ समितीने निश्चित करुन घ्यावेत. वनविभाग व 
वनविकास महामंडळाने आवश्‍यक तेवढे सरपन उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळविल्यास अशा 
अपवादात्मक परिस्थितीत निविदा मागवून समितीने खरेदी करावी. 
११. किरकोळ वस्तुंच्या खरेदीबाबत. 

प्रकल्प अधिका-यांनी शासकीय आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना मंजूर तरतुदीनुसार रु. 
२५,०००/- एवढी रक्‍कम उपलब्ध करुन द्यावी. संबंधित मुख्याध्यापकांनी परिच्छेद २ मधील 
तक्त्यातील अनुक्रमांक-३ येथे नमूद केलेल्या वस्तूंची खरेदी स्थानिकरित्या विहित पध्दतीने करावी. 
किरकोळ आगाऊ रकमेतूनच केवळ तातडीच्या बाबीवर खर्च करावा. वरील आगाऊ रकमेतून जेवढी 
रक्‍कम खर्च झाली असेल तेवढी रक्‍कम मिळण्यासाठी मुख्याध्यापकांनी प्रकल्प अधिका-यांना वेळोवेळी 
देयके सादर करावी. याचा अर्थ असा आहे की, कोणत्याही वेळी त्यांच्याकडे रु. २५,०००/- पर्यंतची 
रक्‍कम हाती असावी. 


१२. विविध साहित्य व मालाचा पुरवठा करण्याकरीता विहित कालावधी. 

आश्रमशाळा व वसतिगृहांना पुरविण्यात येणा-या विविध साहित्य व मालाचा पुरवठा 
करण्याकरीता कालावधी खालील प्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.सदर कालावधीनुसार खरेदी व 
पुरवठयाची कार्यवाही न झाल्यास त्याबाबतच्या विलंबास संबंधीत अधिकारी जबाबदार राहतील. 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठा करावयाच्या वस्तूंचे वेळापत्रक 


४) खडू,फळे, नकाशे, हजेरी 
पुस्तक, विविध नोंदवहया इ. 


वस्तुचे / साहित्याचे नाव निविदा । पुरवठा मागणीनुसार । विद्यार्थ्यांना | विद्यार्थी 
मागविण्याचा | आदेश पुरवठयाचा साहित्य निहाय 
कालावधी | देण्याचा कालावधी वाटप वाटपाचा 
कालावधी करावयाचा | अहवाल 
कालावधी सादर 
करण्याचा 
कालावधी 
२ ३ fe षु ६ Sas 
अन्नधान्य, कडधान्य व सर्व दि.१५ दि. १६मार्च | ३१मे पासून | पुरवठया 
किराणा माल जानेवारी पर्यंत | ते ३१मार्च | प्रत्येक दोन नंतर १५ 
महिन्याला दिवसात व 
शाळेला नंतर प्रत्येक 
महिन्यास 
ओ भाजीपाला व मटन / | प्रथम सत्रासाठी । दि. १५ त्याच दिवशी 7 प्रत्येक 
चिकन / फिडा इत्यादी. १मार्च पर्यंत व | एप्रिल ते महिन्यास 
व्दीतीय ३० एप्रिल 
सत्रासाठी १ आणि 
सप्टेंबर पर्यंत दि.१५ 
ऑक्टोबर 
ते ३० 
ऑक्टोबर 
q अंडी, दुध, केळी व दि.१५ दि. १६ मार्च प्रत्येक त्याच प्रत्येक 
BIR उपलब्ध होणारी | जानेवारी पर्यंत | ते ३१ मार्च दिवशी दिवशी महिन्यास 
फळे इत्यादी. 
१) अंथरूण-पांघरूण, २) बसकर दि.१५ १६मार्च ते | १५ ते३०मे प्रथम सत्र | सत्र सुरू 
पटटी / आसनपटटी, 3) जानेवारी पर्यंत | ३१मार्च सुरू होताना | झाल्या नंतर 
भ्यासक्रमावर आधारीत एक 
यक असणारे सर्व प्रकारचे महिन्यात 
विज्ञान साहित्य, 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


वस्तुचे / साहित्याचे नाव 


निविदा 
मागविण्याचा 
कालावधी 


पुरवठा 
आदेश 
देण्याचा 
कालावधी 


मागणीनुसार 
पुरवठयाचा 
कालावधी 


विद्यार्थ्यांना 
साहित्य 
वाटप 
करावयाचा 
कालावधी 


विद्यार्थी 
निहाय 
वाटपाचा 
अहवाल 
सादर 
करण्याचा 
कालावधी 


२ 


३ 


I ४_| 


4 


& 


[En age == | 


9) धान्य साठविण्यासाठी, 
स्वयंपाका साठी, विद्यार्थ्यांना 
भोजना-साठी आवडयक सर्व 
प्रकारची भांडी साहित्य 

२) सर्व प्रकारचे मैदानी खेळ 

साहित्य व कवायती साहित्य, 3) 

सर्व प्रकारचे फर्निचर साहित्य 

,४) RO प्लांट बसविणे/ वॉटर 

फिल्टर, ५आगपेटया, ६) 

बॅटरी/ बॅटरी सेल, ७)कंदिल/ 

कंदिलाच्या काचा ८) नायळॉन 
दोरी, 

९) विद्यार्थ्यासाठी बेंचेस व 
फर्नीचर,१०)प्रयोगशाळेस 
अनुषगिक फर्निचर , 

११) संगणक, इंटरनेट युपीएस, 
प्रिंटर्स स्कॅनर्स, फॅक्स मशीन व 
संगणक फर्निचर इत्यादी, 
१२) वुलन स्वेटर,१३) ग्रंथालय 
q स्पर्धात्मक परिक्षेसाठी 
उपयुक्‍त पुस्तके,१४) बोरिक 
पावडर,१५) झाडू / खराटे, 

१६) स्वयंपाकासाठी गॅस,१७) 

विजेचे बल्ब, १८) मेणबत्त्या, १९) 

बीन. २०)इन्सिनेटर 

२१)सी.सी.टी.व्ही. 22) दळण. 


आवर्यकते 
प्रमाणे 


आवश्‍यक 
ते प्रमाणे 


sada ते 
प्रमाणे 


आव्यक ते 
प्रमाणे 


पुरवठया- 
नंतर एक 
महिन्यात 


सरपण 


१५ Ard 


9g Ard ते 
30 एप्रिल 


१५ d 308 


0 OF 


३० जुन 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआठा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


१३. उपरोक्त सर्व साहित्य हे त्या त्या स्तरावर खरेदी प्रक्रिया करतांना संदर्भाधिन क्र. 3 येथिल 
उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१.१२.२०१६ व त्यांसंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित होणा-या शासन 
आदेशातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

१४. प्रकल्प अधिकारी व सर्व क्षेत्रीय अधिकारी तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळाने वरील सुचनांचे पालन करावे व विहित कार्यपध्दतीनुसार खरेदीची कार्यवाही करावी व 
याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सर्व अपर आयुक्तांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

१५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२२८१७१५४९४३२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Subrao Narayan Shinde 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


Development Department, postalCode=400032, 
५1 if ठे 0 st=Maharashtra, 


2.5.4.20=ffa7b5a27faed7560194e6272933cfa60dcaleb8 
e ab54859eae7920c9d0d1f622, 
N a fa ya Nn S h | Nn d e serialNumber=e5bb5862d0e131a274d92f7a1acef953e0 
1301c1b0fb615dc6cce4812bded257, cn=Subrao 
Narayan Shinde 
Date: 2020.12.30 17:37:36 +05'30' 


सु. ना. शिंदे 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई.४०० ०३२. 
३. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई :- Yoo ०३२. 
४. सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
ष्‌. मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
६. सर्वमा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
७. सर्व मा. विधानसभा सदस्य. 
८. सर्व मा. विधानपरिषद सदस्य. 
९. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
१०. मा. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
११. मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१२. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
१३. निबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, / खंडपीठ नागपूर / खंडपीठ औरंगाबाद. 
१४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/ प्र.क्र. ११७/का-१३-अ 


१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


सर्व जिल्हाधिकारी. 

सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती. 
शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

शिक्षण संचालक, (उच्च शिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्याध्यापक, शासकिय आश्रमशाळा 

निवडनस्ती (का-१३-अ) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


